सन २०१८-१९ मध्ये Blood Cell 
अंतर्गत हिमोफेलीया व थॅलेसेमिया या 
आजारावरील औषधे खरेदी करण्यास 
प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-०५१८/प्र.क्र.२८४/आरोग्य-७ 
१० वा मजला, गोकुळदास तेजपाल रूग्णालय संकूल इमारत, 
नवीन मंत्राळय, मुंबई - ४००००१. 
तारीख: २६ जून, २०१८. 


वाचा : 

अतिरिक्त अभियान संचालक, राष्ट्रीय नागरी आरोग्य अभियान, मुंबई यांचे पत्र 
क्र.संआसे/हिमॅटॉलॉजी विभाग/आणीबाणी तत्वावर औषध खरेदी/१८, दिनांक २३/०५/२०१८. 
प्रस्तावना :- 

महाराष्ट्र राज्यातील सहा जिल्हा रुग्णालये, केईएम रुग्णालय, मुंबई व बीजे रुग्णालय, पुणे 
येथे हिमोफिलिया व थॅलेसेमिया रुग्णांसाठी उपचार केंद्र सुरू आहेत. या आठ ठिकाणी हिमोफिलिया 
रूग्णांच्या उपचारासाठी वापरण्यात येणाऱ्या Anti-Wem ophilia Factor (AHF) या औषधांचा 
सद्यस्थितीत तुटवडा निर्माण झाल्याचे दिसून येते. तसेच सदर प्रकरणी मा. उच्च न्यायालय मुंबई यांनी 
देखील हिमोफिलिया रुग्णांना तातडीचा आवश्‍यक व नियमित उपचारासाठी ळागणारी औषधे 
पूरविण्याबाबतचे निर्देश दिलेले आहेत. 

वरील वस्तुस्थिती विचारात घेऊन हिमोफिलिया व थॅलेसेमिया रुग्णांना वेळेत उपचार 
करणे शाक्य व्हावे यासाठी सदर रुग्णांना आवश्‍यक असणारी औषधे आणीबाणी तत्वावर खरेदी 
करण्यास प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय :- 

सन २०१८-१९ मध्ये Blood Cell अंतर्गत हिमोफेलीया व थॅलेसेमिया या कार्यक्रमांतर्गत 
खालील विवरण पत्रामध्ये नमूद केलेली हिमोफिलिया आजारांवरील औषधे ESIC दरकरारानुसार व 
थँलेसेमिया आजारावरील औषधे सन २०१६-१७ मधील निविदेनुसार प्राप्त झालेल्या न्युनतम दराने 
खरेदी करण्यासाठी रु.१०.८५ कोटी (रुपये दहा कोटी पंच्याऐंशी लक्ष waa) इतका निधी खर्च 
करण्यास प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-०५१८/प्र.क्र.२८४/आरोग्य-७ 


DH 


SN | Name of DH DH DH BJ. KEM DH DH Total | Pricein | Budgetin | Name of णं ark 
Medicine Thane Nashik | Satara | Amrav M.C. Mumb | Ahmed | Nagpur Rs. Rs. . 
ati Pune ai nagar Supplier 
1 Factor VII 200mg 90 mg 90 mg 90 mg 50mg 197mg | 30mg 30mg 777mg | 39310mg | 30543870 Novo 
Img Nordisk 
2 Factor VIE. | 412500 | 250000 | 250000 | 250000 | 187500 | 337500 | 187500 | 187500 | 206250 | Rs8/IU | 16500000 | Baxalta 
Plasma IU IU IU IU IU IU IU IU 01U Rs. 2000 Biosciences 
Derived (1650 | (1000 (1000 | (1000 (750 (1350 (750 (750 8250 Vial nee 
With WWF | Visas) | Vials) | Vials) | Vials) | Vials) | Vials) | Vials) | Vials) | Vials SIC Rate 
250-300 IU Contract 
3 Factor IX 240000 | 162000 | 162000 | 162000 | 90000 | 307200 | 90000 | 90000 | 130320 Rs 25521000 | Baxalta valid 
500-600 IU IU IU IU Iu IU IU IU IU 01 11750 Biosciences | 27) March 
(400 (270 (270 (270 (150 (512 (150 (150 (2172 vial 2019 
Vials) Vials) Vials) Vials) Vials) Vials) Vials) Vials) Vials) 
4 FEIBA 175000 | 50000 | 50000 | 50000 | 35000 165000 | 50000 | 50000 | 625000 | Rs 44.60 | 27875000 | Baxalta 
500 IU IU IU IU IU IU IU IU IU IU IU/ Biosciences 
(350 (100 (100 (100 (70 (330 (100 (100 (1250 22300 
Vials) Vials) Vials) Vials) Vials) Vials) Vials) Vials) Vials) Vials 
5 Deferasirox | 49000 | 41000 | 41000 | 36750 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 247750 12.35 B059712.35 Sipla POGOe 
— 250 mg on last year 
cal Deferasirox Cipla DHS 
500 mg 47000 | 42000 | 42000 | 36750 | 10000 | 10000 | 20000 | 20000 | 227750 | 20.33 | 630375 EA 
i Ci Rat 
7 पथा | 5000 3000 3000 1250 1000 2000 1000 1000 17250 | नू! त 75900 ie ied 
— 250 mg Tablet 
[8 Deterprene | 2500 7500 6875 6875 1000 4750 2000 2000 38500 | pp वि 296450 टा 
- 500 mg /Tablet 
Total in Rs. Ten Crores Eighty Five Lakhs Two Thousand Ninety Only. 1108502090 
२. उपरोक्त प्रशासकीय मान्यता खालील अटींच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे :- 


4) 


सबंधित औषधांची आवश्‍यकता / मागणी याची Serhan / खातरजमा करण्यात यावी. 

प्रस्तुत प्रकरणी अतिरिक्‍त अभियान संचालक, राष्ट्रीय नागरी आरोग्य अभियान, मुंबई यांनी 
प्रस्तावित केल्याप्रमाणे हाफकीन बायोफार्मा,मुंबई यांनी वरील प्रस्तावित औषधांच्या खरेदीची 
तातडीने कार्यवाही करावी. 

खरेदी करण्यात येणाऱ्या औषधांची पुरवठापूर्व / पुरवठानंतर नमुना तपासणी (pre/Post 
dispatch random sample inspection) करुन उचित व योग्य विनिर्देशा (specification) 
असलेल्या औषधांचीच खरेदी करण्यात येईल, याची खात्री करण्यात यावी. 

खरेदी करण्यात येणाऱ्या औषधांचा पुरवठा झाल्यानंतर त्यांची साठवणूक व वितरण (storage 
& distribution) करणे तसेच, पुरवठा साखळी व्यवस्थापन (Supply chain management) 
योग्य पध्दतीने करुन सदर औषधे विनावापर पडून राहणार नाहीत व त्यांचा विहीत मुदतीत 
वापर होईल, याची दक्षता घेण्यात यावी. 

परिच्छेद क्र.१ मधील विवरणपत्रामध्ये नमूद औषधांची प्रस्तावित खरेदी ही राज्याच्या “फ्री 
मेडीसीन” या योजनेअंतर्गत प्रस्तावित अनुदानातून किंवा राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-०५१८/प्र.क्र.२८४/आरोग्य-७ 


Blood Cell हिमोग्लोबिनोपॅथीज याबाबतच्या सन २०१७-१८ च्या प्रकल्प अंमलबजावणी 
आराखडा ( PIP) मधील मंजूरीनूसार (कमिटेड)) करण्यात यावा. 

६) तसेच, संबंधित औषधांच्या खरेदीमध्ये द्विरुक्ती (Duplication) होणार नाही, याची दक्षता 
घेण्यात यावी. 

७) प्रस्तुत प्रकरणी किती निधीची औषधांची खरेदी करण्यात आली तसेच किती साधनसामग्री 
खरेदी करण्यात आली व त्याचा कोणत्या जिल्हयांना व किती पुरवठा करण्यात आला,याची 
माहीती शासनास सादर करण्यात यावी 


३. उपरोक्त अनुक्रमांक १ ते ७ येथे नमूद अटींची पूर्तता करण्याची व खरेदी नियमानुसार व 
आवश्यकते प्रमाणे आहे हे सुनिश्चित करण्याची संपूर्ण जबाबदारी अतिरिक्‍त अभियान संचालक, राष्ट्रीय 
नागरी आरोग्य अभियान, मुंबई यांची राहील. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०६२६१५४१०९४०१७ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Amol Nilakanth 


A aa O | Sree Nilakanth 


. Sakharkar, C = IN, S = 
N | | a ka n t h Maharashtra, O = Government Of 
Maharashtra, OU = Agriculture 
Animal Husbandry dairy and 


Saknatkar कक. 
(अ.नि.साखरकर) 
अवर सचिव 
प्रति, 
आयुक्त (आरोग्य सेवा) तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय नागरी आरोग्य star, Aas. 

प्रत, 
१ 
२ 


3 
to} 


आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 
व्यवस्थापकीय संचाळक,हाफकीन जिवऔषध महामंडळ लिमिटेड,परेळ,मुंबई. 
संचाळक, आरोग्य सेवा, आरोग्य संचालनालय, मुंबई. 

अतिरिक्‍त संचालक (आरोग्य Ga) Pes कल्याण,पुणे. 


ष्य“ 


~ ~~ ~ 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-०५१८/प्र.क्र.२८४/आरोग्य-७ 


५)सर्व सह संचालक (आरोग्य सेवा संचालनाळया मार्फत) 
६) उप संचालक, सर्व मंडळ कार्यालये. 

७ सर्व जिल्हा शल्य चिकित्सक (FWB मार्फत) 

८) सर्व जिल्हा आरोग्य अधिकारी (FWB मार्फत) 

९) निवडनस्ती (आरोग्य-७) 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


